





ने जगातील सर्वात 
प्रसिद्ध डायनासोर कसा शोधला? 


ट्रेसी फर्न 
बोरीस कुलीलोव्ह 


लहानपणापासूनच बरर्नम ब्राऊन हा एक 
असामान्य मुलगा होता. त्याचे नावही आगळे होते. 
त्याची कपडे घालायची पद्धत वेगळी होती. त्याचा 
एक आगळावेगळा छंद होता -जीवाशमांचा शोध 
घेण्याचा. बार्नमने कॅन्सस राज्यातील आपल्या 
घरच्या शेतावर शेकडो जीवाश्म गोळा केले होते. 
पण त्याला एक असामान्य शोध घ्यायचा होता: 











क 
"*7५/२॥/ ८2 ७-०” 
क््ञ 









डायनासोरच्या सांगाड्याचा! तरुणपणी बार्नमने “*६०७७६.०८२>. 
अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅवरत ठहिस्ट्री या ई “(७ >.८. ०2८०, 9... | 
संस्थेसाठी काम केले. त्याने संस्थेसाठी 1 60-......... 
डायनासोरचा पहिलावहिला सांगाडा शोधला. 1902 | की7 ८७० ८०७००. भटके 
साली बार्नम मॉटाना राज्यातील ओसाड प्रदेशात द नळ * १२९५४५.८८७ 4०५८. 








डायनासोरचा सांगाडा शोधत होता तेव्हा एकदा 
त्याला डोंगराच्या उतारावर एका जागी एक दुधी- 
तपकिरी रंगाचे हाड बाहेर आलेले दिसले. बार्नमने 
असे पूर्वी कधी पाहिले नव्हते. काय असू शकते ते? 
खोदकाम करून ती हाडे बाहेर काढण्यासाठी आणि 
ती एकत्र जोडण्यासाठी बार्नमला कित्येक महिने 
लागले. मग कुठे त्याला कळले की त्याने जगातील 
पहिला टायरॅनोसोरस रेक्स शोधला होता. बार्नमने 
पृथ्वीवरील सर्व जीवाश्म शोधकांमध्ये सर्वात जास्त 
डायनासोरची हाडे गोळा केली आहेत. टायरॅनोसोरस 
रेक्स (टी. रेक्स) हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध 
डायनासोर बनला. तो बार्नमडुतकाच महत्त्वाचा 
आणि असामान्य बनला. 


रे 
क 
९ ॥.1 १. 


4४१५ 
ग्रे ब 3. अ.क र 


"१ ह ल्क ळर |, 3 चत 
रू 


जॅ 





2 





५७७०... क ह ् ल 
1 


है” 
६. 
क 9 ह” र्‌ 
ह *%, > 
“म्ह” 





कः 


च वी 
क. कि त. 
वी. . 


बा्नमची हाडे 


मराठी अनुवाद: सुश गील मेन्सन 
















12 फेब्रुवारी 1873 रोजी, केन्सस राज्यातील काबॉन्डेल शहरात 
एक रोमांचक घटना घडली. ब्राऊन कुटुंबात एका मुलाने जन्म घेतला. 
ही घटना त्यांच्यासाठी सर्कशीपेक्षाही जास्त आनंदाची होती. ब्राऊन 
कुटुंबाला सर्कस खूप आवडत असे, एवढी की त्यांनी आपल्या मुलाचे 
नाव ठेवले बार्नम! हे नाव त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वात प्रसिद्ध सर्कशीचे 
मालक फी. टी. गर्नम यांच्यावरून ठेवले. या असामान्य नावाच्या 
प्रभावामुळे आपल्या मुलालाही काही असामान्य कर्तृत्व करायला प्रेरणा 


क... - ७ मिळेल, असे त्याच्या आईवडिलांना वाटले. 


ह... 








बार्नमने सुरुवातीपासूनच काहीतरी आगळेवेगळे करायला सुरुवात 
केली. र 






| 















बार्नम चालायला शिकला तेव्हा आपल्या वडिलांच्या नांगरामागे चालू 
लागला. तो मातीतून वर आलेले पोवळे, शिंपले, गोगलगायी आणि कालवं 
गोळा करू लागला. 


बार्नमच्या जीवाशमांनी अनेक खोके भरले. त्याने स्वयंपाकघराचे 
फडताळही जीवाश्मांनी भरून टाकले. त्याने आपली बेडरुमसुद्धा जीवाश्मांनी 
भरून टाकली. पण व्हरांडा भरून टाकल्यावर मात्र त्याच्या आईने त्याला 
सगळी जीवाश्मे कपडे धुवायच्या खोलीत ठेवायला सांगितले. त्याच्या 
आईला तिच्या मुलाच्या या जीवाश्मांचे महत्त्व ठाऊक नव्हते. 


या > आगि 
“५ आकि 0 ७. ल्ल कता. आ ७९ ७ :/ « आळॉर. 
वि * क, 








्ा ०”. *»* 
वि कू त. द 


।्« हि. ७ 
१ 





ग. 
















बार्नमने आपल्या जीवाश्मांचा अभ्यास करण्यात अनेक वर्षे घालवली. तो कल्पना करायचा 
; प्रयत्न करत असे की लाखो-करोडो वर्षापूर्वी आपले ओसाड शेत उथळ समुद्राच्या तळाशी होते 

तेव्हा हे जग कसे असेल. मग एकदा त्याने पश्चिमेला शोध लागलेल्या ब्रॉाटोसोरस ट्रायसेराटाप्स 
आणि स्टेगोसोरस या डायनासोरच्या जीवाशमांविषयी वाचले. बार्नम स्वत: डायनासोरची हाडे 
शोधायला आतुर होता, विशेषत: अशा प्रजातींची हाडे जी पूर्वी कुणीही शोधली नव्हती. 


बार्नमने कॅन्सस विद्यापीठात जीवाश्मांच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तेव्हा त्याला अशी 
संधी मिळाली. तो इतका चांगला विद्यार्थी होता की त्याच्या प्राध्यापकांनी त्याला 1894 आणि 
189 सातच्या उन्हाळ्यात साउथ उकोटा आणि कायोसिंग राज्यांत जीवाश्म्यांच्या शोध मोहिमेवर 
पाठवले. दररोज सकाळी सूर्योदयाआधी बार्नम बाहेर पडत असे. तो डोंगरांवर, खाडीकिनारी, 
खडकांमध्ये, झऱ्यांच्या प्रवाहात आणि रॅटलस्नेक सापाच्या निवासी भागांत फिरत असे. बहुतांशी 
लोकांना हे काम कंटाळवाणे वाटेल, पण बार्नरला त्यात खूप आनंद मिळत असे. 


व्य / 
शि 




















प्राध्यापक ओसर्बॉर्न यांची इच्छा होती की त्यांच्या 
म्युझियममध्ये जगातील सर्वोत्तम डायनासोरचा संग्रह असावा. 
तोवर त्यांच्या म्युझियममध्ये डायनासोरचा संग्रह नव्हता. 
प्राध्यापक ओसबॉन यांनी आपल्या म्युझियमसाठी बार्नमला 
जीवाश्म शोधण्याच्या कामावर ठेवले. बहुतेक लोक कडक 


शिस्तीचे प्राध्यापक ओसबॉर्न यांना 


बार्नमत्रा छान छान महागडे कपडे घालण्याचा शोक होता. कधी 
कधी तो फरचा कोट, सूट आणि टाय, काळे बूट आणि एक टोपी 
घालून सर्वेक्षण कामाला जात असे. त्याने कोणते कपडे घातले याने 
त्याच्या जीवाश्मांच्या हाडांच्या शोधकामावर काही परिणाम '*%ळ्क 
होत नसे. त्याने कोणत्याही नव्या प्रजातीचा शोध लावला | 
नाही. पण त्याने आणि वायोमिंग मोहिमेतील इतरांनी 
1,400 पोौंडपेक्षा जास्त हाडे गोळा केली. यात सहा फूट ) 
लांब आणि साडेचार फूट रुंद अशी ट्रायसेराटॉप्सची 
जवळजवळ संपूर्ण कवटीसुद्धा होती. 





सर म्हणत. 
पण बार्नम त्यांना माय 
डियर प्रोफेसर 


हेक्री फेअरफिल्ड ऑओसबार्ल हे कोलंबिया म्हणत असे. 


विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि न्यूयॉकच्या 
अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅवरल 
हिस्ट्रीचे व्यवस्थापक होते. त्यांनी 


वि 








वक्ती 
ती क 3 


या 






(€” 





७ , 









कॅन्सस विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांकडून | कारण 
बार्नमच्या विलक्षण प्रतिभेबद्दल ७ बार्नममइतकेच 
ऐकले होते. | 


| 
॥॥८ त्यांचेही 





हाडांवर 


1897 साली माय डियर प्रोफेसरांनी बार्नमला पुन्हा एकदा जीवाश्मांच्या शोधासाठी वायोमिंगला पाठवले. तिथे 
बार्नमने कोणतीही नवीन प्रजाती शोधली नाही. पण त्याने विशाल लांब मानेच्या ठिप्लोडओोकस लॉगस आणि अपेटोसोरस 
या म्युझियमच्या दोन महत्त्वाच्या डायनासोरच्या जीवाश्मांचे उत्खनन केले. 


मग डिसेंबर 1898 मध्ये, माय डियर प्रोफेसरांनी जीवाशमे गोळा करण्यासाठी बार्नमला दक्षिण अमेरिकेतील 
पेंटागोनिया प्रदेशात पाठवले. प्रवासादरम्यान त्याचे जहाज एका दुर्घटनेत मोडून पडले आणि तो एका पर्वतीय सिंहाची 
शिकार होता होता बचावला. तरीही त्याने सस्तन प्राण्यांचे साडेचार टन जीवाश्म शोधले. एका वर्षाने तो आपल्या हाडांचा 
संग्रह नावेवर लादून न्यूयॉर्क शहरात परतला. 


“त्याच्यात बहुधा जीवाश्मांचा वास घेण्याची क्षमता आहे,” माय डियर प्रोफेसर म्हणा 





“4 


९ 


2०८० हह 










(2... 


“* 





री.) 








ब, 







पण बार्नमकडे आणखीही काही क्षमता होत्या. त्याने नकाशे आणि 
भूरचनाशास्त्राचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला. त्याने स्थानिक लोकांशी चर्चा 
केली. त्याने खडकांच्या थरांचे आकार, रंग आणि पोत यांचा अभ्यास केला. 
जीवाश्मांविषयी असलेल्या आत्यंतिक ओढीमुळे त्याने अधिकाधिक हाडांचा 
शोध घेतला. पण तरीही आणखी नवी जीवाश्मे शोधायचे स्वप्न तो बघत 
असे. 

1902 साली एके सकाळी, विल्यमचा न्यूयॉर्क प्राणीशास्त्रविषयक पार्कचा 
संचालक मित्र विल्यम हॉर्नळे याने बार्नमला एक विलक्षण खडक दिला. 
त्याला तो खडक मोंटाना राज्यातील हेन क्रीक या ओसाड भागात केलेल्या 
दौऱ्यादरम्यान सापडला होता. खडक बघितल्यावर बार्नमचे नाक फुरफुरू 
लागले. तो काही सामान्य खडक नव्हता. ते तर ट्रायसेराटॉप्सचे शिंग होते! 














जून 1902 मध्ये, बार्नम आणि एक लहानसा गट सुरुवातीला रेल्वेने 
आणि मग घोड्यावरून त्या ओसाड भूप्रदेशात गेले. तिथे बार्नमला बरेस 
जीवाश्म मिळाले. पण ते सगळे परिचित वाटत होते आणि खराबही झाले 
होते. यामुळे न्यूयॉर्कमध्ये माय डियर प्रोफेसर अस्वस्थ झाले. 





यादरम्यान त्यांचा प्रतिस्पर्धी, पिट्सबर्ग शहरातील 
कार्नोजी स्युझियय ऑफ नॅचरल हिस्ट्री या संस्थेने एक 
रोमांचक शोध लावला. त्यांनी ठिप्लोडोकस का्नेगी या 
डायनासोरच्या एका नव्याच प्रजातीची हाडे शोधली. हे 
नाव त्यांनी एक व्यापारी आणि म्युझियमचे संस्थापक 
अंइयू कार्नोगी यांच्यावरून ठेवले होते. 



















एकदा बार्नमने एका तीव्र उताराच्या कड्यावरून घरंगळत खाली गेलेले काही मोठे वाटोळे 
खडक पाहिले. त्याने मोठया कष्टाने आपल्रा घोडा त्या कड्यावर चढवला. त्याला कड्याच्या 
भिंतीवर एके ठिकाणी दुधी-तपकिरी रंगाचे एक हाड चिकटलेले दिसले. बार्नमने एका मऊ ब्रशने 
सैल रेती बाजुला सारली. मग त्याने आपल्या छोट्या कुदळीने हाडाच्या भोवताली खोदकाम केले. 
तो जेवढे जास्त खणत गेला तेवढेच ते हाड जास्त दिसू लागले. अंधार पडेपर्यंत तो खोदकाम 
करत राहिला. 


पुढल्या दिवशी सकाळी तो आपल्या गटासोबत तिथे परतला आणि त्यांनी खोदकाम सुरू 
केले. खोदता खोदता त्यांना पोललादासारख्या कठीण निळ्या रंगाच्या वाळुच्या खडकांचा थर 
लागला. बार्नमने काळजीपूर्वक सुरुंगाचा स्फोट करून तो खडकांचा थर हटवला. मग छिन्नी- 
हातोड्यांची ठकठक, इतर साधनांचे आणि ब्रशचे आवाज यांनी तो आसमंत भरून गेला. 


अखेरीस, बार्नमला एका महाकाय, वळणदार हाडाची आकृती दिसू लागली. ते डायनासोरच्या 


ओटीपोटीचे हाड होते. मग त्याला त्या प्राण्याच्या पाठीचा कणा, मांडीचे हाड आणि ___ “को 
इतर काही हाडेसुद्धा मिळाली. अशी हाडे बार्नमने यापूर्वी कधी बघितली नव्हती. *$ व. 


१” ल 













दुर्दैवाने, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला क्रतू समास झाला. त्या ओसाड प्रदेशावर 
लवकरच बफीची चादर पसरणार होती. बार्नमने ती नाजक हाडे सरक्षितपणे 
म्य॒झियममध्ये आणली. त्याने हाडांच्या उघडया भागांवर लाखेचा थर दिला, त्यावर 
वृत्तपत्राचा कागद लपेटला आणि त्यावर प्लास्टरमध्ये भिजवलेल्या जाड्याभरड्या 
कापडी पट्टयांचे संरक्षक आवरण घातले. 


बार्नमने चार घोडे एका गाडीला जोडले आणि ती दोन टनांची ओटीपोटीची 
आणि इतर हाडे हळूहळू खेचत 130 मैलावरील रेल्वेच्या डब्यापर्यंत आणल्री. वाटेत 
त्याने काही रंजक नमुने गोळा केले. ते प्राचीन मगरींचे सांगाडे आहेत, असा त्याचा 
समज झाला. 


0-१... 


- शत. नै 


2८. 


व वा ी च आळी 8 





पुढले काही क्रतू बार्नम इतर जीवाश्म 
मोहिमांमध्ये व्यस्त राहिला. पण तो आपल्या 
गटासोबत जून 1905 मध्ये आणखी हाडांचे 
उत्खनन करण्यासाठी हेल क्रीक येथे परतला. 
हिवाळ्याच्या दिवसांत म्युझियमच्या 
प्रयोगशाळेत त्यांनी महाकाय जीगसॉ 
कोड्याप्रमाणे हाडांचे सगळे तुकडे जुळवून 
८1०५-८०-५२ ८कर्तन 

माय डियर प्रोफेसरांनी या नव्या 
2७५२-०१ 


८:0० टक िनाडनाय २ ाडयाऊ 
५॥८८/४2//(८/४% ५-७ ८/0/21228 


बार्नम त्याला त्याचे लाडके अ्रूल म्हणत 





बा्नम आणि माय डियर प्रोफेसरने टी. रेक्स हाडांच्या तुकड्यांचा अभ्यास केला. त्यांनी 
आपल्या म्युझियममध्ये सांगाड्याचा काही भाग प्रदर्शनार्थ ठेवला. पण अजूनही टी. रेक्सचे 
त्याच्या संपूर्ण डोक्यासहीत कित्येक तुकडे गायब होते. बार्नमला आपल्या नव्या डायनासोरबद्दल 
बरेच काही जाणून घ्यायचे होते. तो वास्तवात कसा दिसत असेल? तो कसा चालत असेल? 


म्हणून 1908 साली, बार्नम आणि त्याचे सोबती ओसाड प्रदेशाच्या अशा भागात गेले, जिथे 
ते पूर्वी कधीच गेले नव्हते. बा्नमने अनेक आठवडे निरीक्षण केले. पण तस ऊन आणि डासांचे 
चावे याशिवाय त्याला तिथे काहीच मिळाले नाही. 











क "क 


1 जुलैला बार्नम आपल्या ब्राऊनी घोड्यावर स्वार होऊन बिग ड्राय 
3 वि निरीक्षण करत होता. त्याचा तो दिवस दीर्घ, उष्ण आणि निरर्थक 
गेला. बार्नमने या भागाची टेहळणी पूर्वी बऱ्याचदा केली होती. आता दुसरीकडे 
शोध घेऊ, असा विचार मनात येताच क्षणी त्याला तिथे जीवाश्मांचा गंध 
जाणवला. त्याने त्या भागाचे शेवटचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले. अचानक 
यकता यीय स्विपा२ २३ य कध्या यताानााया 


तो खडक जवळून बघण्यासाठी बार्नम आणि ब्राऊनी डोंगरावर चढले. 
बार्नमच्या अंदाजाप्रमाणे तो खडक म्हणजे एका हाडाचे गोल गुळगुळीत टोक 
होते. पण नेमके काय होते ते? 


दात कान धा पिचव्ारााावानिगिदाधितावाटाािपाागर२३िवाता 
फूट खोलवर खोदकाम केले. त्यांना सर्वत्र हाडे मिळाली. पण हाडे इतकी 
गुरफटलेली होती आणि त्या खडकात इतकी आतवर घुसली होती की ती 
ओळखणे अवघड होते. 


र ्ासयानतयानव र ियापय्यायपययपायाडपायाश 
यया ऊजायाकपा च्याय नागलाच द ठविव्दार व खोदकाम, 
स्वयंपाक वगैरै करण्यासाठी ह. . टा मनुष्यबळ मिळाले नाही. सुदैवाने, 
20 .यकजयय कयायागवाया 9 १ 























ऑक्टोबर 1908 पर्यंत बार्नमने सगळी हाडे खोदून काढली. ती 
हाडे त्याने घोड्यांच्या गाडीतून जवळच्या रेल्वेपर्यत आणली. मग हाडे 
साफ करून सांगाडा उभारायला आणखी सात वर्षे गेली. 


दीर्घकाळ बार्नमने पाहिलेले स्वप्न त्याच्यासमोर साकार झाले 
होते. एका नव्या डायनासोर प्रजातीचा संपूर्ण सांगाडा - तोही महाकाय! 
बा्नमचा हा मांसाहारी डायनासोर 47 फूट लांब होता. त्याचे पाय 
विशाल होते आणि नखे धारदार होती. 


लवकरच टी. रेक्स हा जगातील सर्वाधिक प्रसिद्ध डायनासोर 
बनला. जगभरातून लाखो पर्यटक त्याला बघायला येऊ लागले. शेकडो 
संशोधक त्याचा अभ्यास करण्यासाठी येऊ लागले. 





बार्नमने जगभरातून हाडे गोळा केली. 





कॅनडात तराफ्याची मदत घेऊन, अमेरिकेत विमानातून, 









आणि कयूबात पाण्यात बुडी मारून. 


बार्नमने कणाही संशोधकापेक्षा जास्त हाडे 
गोळा केली. पण टी. रेक्स हेच त्याचे सर्वात 
लाडके मूल होते. 
तर भारतात हत्तीवर स्वार होऊन, 


ति क “_.00 र * 
८८५ वि. च क , क * क.. ० ही 3. ०2०५ का ०. 
३ ४४ रि -. १.१ ४ र च 0 व्ख 


भे 
- 
; 
ण 


रि 
1; 
र 
टॅ 
र्‍ 
७ 
४ 
१; 


ठ्च्छा होती तसे त्याने अत्यंत 


>> >> 


बार्नमच्या कटंबाची 


ये जिवंत आहे. 


हाडांम£ 


-वीवरून लुस झाल्यावर सहासष्ट दशलक्ष वर्षांनतरही आज टी. रेक्स बार्नमच्या 


पर 
< 


र्ट 


करून दाखवले 





लेखकाचे मनोगत 


1897 साली बार्नम ब्राऊन अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅचरल 
हिस्ट्रीमध्ये आला. तेव्हा तिथे डायनासोरचा एकही नमना नव्हता. 1963 
साली त्याचा मृत्यू झाला तेव्हा तिथे डायनासोरच्या हाडांचा जगातील सर्वात 
मोठा संग्रह होता. त्यांतील बहुतांशी हाडे बा्नमने स्वत: शोधत्री होती. 
बा्नमने इतर लुप्त प्राण्यांची जीवाश्मेही गोळा केली होती. त्यांमध्ये मासे, 
सस्तन प्राणी, जिवंत रोपटी आणि पुरातत्वशास्त्रीय वस्तुंचा समावेश आहे. 


बार्नमने अंटाकिर्टका वगळता, सर्व खंडांवर हाडांचा शोध घेतला. तो 
गोष्टी सांगण्यात कशल होता आणि त्याच्याकडे प्रत्येक हाडाच्या शोधाची 
एक कहाणी होती. भारतात एक महाकाय कोळ्याशी त्याचा सामना झाला 
न्य॒ मेक्सिकोत तो एका ज्वाल्लामखीच्या पोकळीत पडता पडता बचावला, 
एकदा तर मल्लेरिया झाल्यावरही त्याने बिळात राहाणारा निशाचर प्राणी 
आर्डवकचे संपर्ण जीवाश्म, काही प्राचीन घोड्यांचे जीवाश्म आणि जिवंत 
रानटी फत्रांच्या तीनशे प्रजाती गोळा केल्या! 


हाडांच्या शोधाव्यतिरिक्त बा्नम आणखी एक काम करत उसे: हेरगिरी 
पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान बार्नमने जीवाश्म शोधण्याच्या 
कामाचा उपयोग करून अमेरिकेसाठी भूगर्भीय आणि भोगोलिक माहिती 
गोळा केली. 


बार्नम एक महान जीवाश्म शोधक असला तरी त्याने आपल्या 
शोधांचे तपशील लिहून ठेवले नाहीत. त्याच्या इतर सहकाऱ्यांप्रमाणे 
त्याने वैज्ञानिक प्रबंध प्रकाशित केले नाहीत. त्याने काही अप्रकाशित 
कथा जरूर लिहिल्या. त्यात त्याचे बारसे, त्याचे कटंब अशी काही 
माहिती आढळते. यात त्याने आपल्या सरुवातीच्या कोटुंबिक 
आयष्याविषयी लिहिले आहे. पण त्याने आपले आत्मचरित्र लिहिले 
नाही. त्यामळे त्याच्या सरुवातीच्या आयष्याचे पैल -जसे, त्याच्या 
घरातील कुणाला सकस आवडत असे, बार्नम जीवाश्म शोधकाम 
करताना कधीकधी औपचारिक कपडे नेमके कधी व का घालत असे हे 
स्पष्ट होत नाही. अशी अपूर्ण आणि विरोधाभास असलेली माहिती 
असली तरी बार्नमचे जीवाश्मांचे शोधकाम बरेच काही बोलून जातात. 
आजही जीवाश्मशास्त्रातील प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी या 
शोधांचा उपयोग होतो. बार्नमला ठामपणे वाटत होते की पक्षी आणि 
डायनासोर यांच्यात जवळचे नाते आहे. त्याचे हे मत आता मोठया 
प्रमाणात स्वीकारण्यात आले आहे. 


बार्नमची तंत्रे, शोध आणि कल्पना आपल्याला तो काळ समजून 
घेण्यास मदत करतात, ज्या काळात डायनासोर - विशेषत: बार्नमचे 
लाडके मूल, टी. रेक्स - हा समस्त पृथ्वीचा राजा होता. समास 


